मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील मुळ 
याचिका क्र. ५६३/२०१५ आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
उस्मानाबाद विरुध्द महाराष्ट्र शासन यामध्ये 
मा. न्यायालयाने दि.२१/०२/२०१९ रोजी दिलेल्या 
न्यायनिर्णयानुसार सदर संस्थेच्या शाळेस 
अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र १२७/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक :- ०९ ऑक्टोंबर, 2023 


वाचा:- (१) समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक १४ जानेवारी, २०२२ 
(२) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. वेपमा/उ./३३७९/ 
२०२१-२२, दिनांक २१ जानेवारी, २०२२ 
(३) समक्रमांकाचे शासन शुध्दिपत्रक, दिनांक २५ जानेवारी, २०२२ 
(४ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. जिपऊ/शिक्षण/मावि-८/ 
१५७५-७७/२०२३, दिनांक १५ सप्टेंबर, 2023 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


आदर्शी शिक्षण प्रसारक मंडळ, उस्मानाबाद यांनी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५६३/२०१५ मध्ये मा.न्यायालयाने दिनांक २१/०२/२०१९ रोजी 
दिलेल्या निर्णयानुसार, शासन निर्णय, दिनांक १४ जानेवारी, २०२२ अन्वये, संस्थेच्या श्रीपतराव 
भोसले हायस्कूल, उस्मानाबाद या शाळेतील ३७ तुकड्या व त्यावरील ५६ शिक्षक पदांना दिनांक ०१ 
जून, २०२१ पासून १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र केले आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र. (३) येथील शासन शुध्दिपत्रक, दिनांक २५ जानेवारी, २०२३ अन्वये या 
शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (००)(१२) अशासकीय 
माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे (अनिवार्य) (२२०२३३७९), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” 
या लेखाशिर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. 
त्याऐवजी “मागणी क्र. F-2, २२०२-सर्वसाध्ारण RIT, 990 HATA माध्ययिळ Ber व 
कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य-(००(०९ सर्वसाधारण Wes Bor सहायक अनुदान 
(APTA, (2202-0882) 36, सहायक अनुदाने (A7TY” या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
तरतूदीतून भागविण्यात येईल. असे वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र -२०२१/प्र.क्र १२७/एसएम-४ 


३. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१००९१२४४१९६१२१ असा 


आहे. हा शासन seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAMOD VITHOBA KADAM 
DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f82b9e0b005ed06987e 1 ae26683203c8f241022e0. 
d6b1c827afS61b72f83bb, postalCode=40003: 


VITH O BA KAD AM -AF4901 BED6A4BEEQED963C63F 1B0172A4718 
894A400C0988FBB3381DB913696F, PRAMOD VITHOBA 


Date: 2023.10.09 12:47:02 +05'30' 


(प्रमोद कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय , मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन ) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहाय्यक वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
. प्रधान सचिव ( शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा. पुणे, 

९. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र , १/२ मुंबई / नागपुर, 


१०.महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र , १/२ मुंबई / नागपुर, 

११.महालेखापाल (स्थायिक निकाल लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपुर, 
१२.स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुबई. 

१३.विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग 

१४.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 

१५.अधिक्षक वेतन पथक (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 

१६. निवड नस्ती, एसएम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


